दरकरारांवर कामे न करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-०१२०/( प्र.क्र.०५/२०)/ मोप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जानेवारी, २०२०. 


परिपत्रक 
वाचा:- 
१) शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०१७/(६८/२०१७)/सिं.व्य. (कामे) दि.३१/०१/२०१७. 
२) शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०१७/(७४९/१६)/सिं. व्य. (कामे) दि.११/०८/२०१७. 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त पत्रान्वये सुदूर संवेदना व प्रतिमा प्रक्रिया तंत्राद्वारे सर्वेक्षणची कामे, सुनियंत्रित आणि 
वेगाने होऊन शासनाचा जास्तीत जास्त फायदा होणेकरीता कार्यकारी संचालक यांनी महामंडळांतर्गत 
सर्व प्रकल्पांची पाहणी करुन घेऊन कामांची आव्यकता पडताळून व त्यानुसार निधी उपलब्धतेप्रमाणे 
प्राधान्यक्रम ठरवून, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, पुणे यांच्या दि.१३/०७/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये स्वीकृत दरकरारान्वये मागणीपत्र नोंदवून करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. सद्य:स्थितीत 
सर्वेक्षण कामे करणेसाठी बऱ्याच यंत्रणा उपलब्ध आहेत व त्यांचे कडून स्पर्घात्मक दराचे देकार प्राप्त होत 
आहेत ही बाब विचारात Tal, sles WAM आदेशा देण्यात येत आहेत. 


i. शासन पत्र क्र.संकिर्ण-२०१७/(६८/२०१७)/सिं.व्य.(कामे) दि.३१/०१/२०१७ व शासन पत्र क्र. 
संकीर्ण-२०१७/(७४९/१६)/सिं. व्य. (कामे) दि.११/०८/२०१७ मधील सूचना रद्द करण्यात येत 
असून यापुढे सर्व कामे स्पर्धात्मक निविदा बोलावून करावीत. 

ii. यापुढे निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने केवळ मोठे प्रकल्प-१ कार्यासनामार्फत निर्णय/परिपत्रके/पत्रे 
जारी करण्यात यावीत. 

॥. भूतकाळात अन्य कार्यासनांकडून दरकरारांवर निविदा न बोलविता कामे करण्याबाबत सूचना/ 
आदेश निर्गमित केले असल्यास, त्या सूचना/आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 
उपरोक्‍त आदेश परिपत्रक निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेतांक २०२००१२३१५५७०५४१२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 0151516 1॥8॥॥81॥॥(41-0:0॥00-0000000. 


rane Mallikarjun ॥8003. 
= Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


lrappa जप Doom 
(म. ई. धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 


१) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 
२) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
३) सर्व तांत्रिक उप सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२- उपरोक्‍त (ii) चे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
५) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
६) मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


